सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये "सिंधुरत्न 
समृद्ध योजना” राबविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सिंधुर-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सिंधुर-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४८१-अ, दि.२२.०३.२०२२ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सिंधुर-२०२१/प्र.क्र.१९/का.१४८१-अ, दि.२३.११.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
(4.2) मधीन तरतूदीनुसार, ““सिंधुरत्न कार्यकारी समिती” वर वरील सदस्यांव्यतिरीक्त दोन विशेष 
निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती नियोजन विभागाकडून करण्यात येईल.” या मजकूरा ऐवजी “RR 
कार्यकारी समिती” वर वरील सदस्यांव्यतिरीक्त तीन विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती नियोजन 
विभागाकडून करण्यात येईल.” असा मजकूर वाचण्यात यावा. 
2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२१२१७०२३७९३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


प्रति, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
25. 


-4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661ed3b2a95e83 
€386485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KH F D K A R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E3 1F82BD40A96 
31D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.13 11:17:17 +05'30" 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, सिंधुरत्न कार्यकारी समिती 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण 

७. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 

९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी 
११. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग 


